मा. उच्च न्यायालय, मुंबई व त्यांचे खंडपीठ नागपूर 
व औरंगाबाद येथे LAN based Bio-Metric 
Attendance System कार्यान्वित करण्याकरिता 
रु. १७,००,८४०/- इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता देणे व निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. बायोमे-२०१९/प्र.क्र.२५/का.०७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०३ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा :- १) केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, 
मुंबई यांचे पत्र क्र. ७011./580.१६३/२०१८, दिनांक १०.१२.२०१८ व Com./ 
580.५०/२०१९, दिनांक ८.७.२०१९ 


२ दिनांक २२.०८.२०१९ रोजीच्या विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या बैठकीचे 
इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 
केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, अपील झाखा, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी उच्च 


न्यायालय, मुंबई व त्यांचे खंडपीठ नागपूर व औरंगाबाद येथे LAN based Bio-Metric Attendance 


System कार्यान्वित करण्याकरिता रु. १७,००,८४०/- इतक्या रकमेचा प्रस्ताव संदर्भ १ अन्वये शासनास 


सादर केला होता.सदर प्रस्तावास दिनांक २२.०८.२०१९ रोजीच्या प्रकल्प अंमलबजावणी समितीच्या 


बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार मा. उच्च न्यायालय, मुंबई व त्यांचे खंडपीठ नागपूर व 


औरंगाबाद येथे LAN based Bio-Metric Attendance System कार्यान्वित करण्याकरिताच्या प्रस्तावास 


मान्यता देण्याची बाबशासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


मा. उच्च न्यायालय, मुंबई व त्यांचे खंडपीठ नागपूर व औरंगाबाद येथे LAN based Bio-Metric 


Attendance System कार्यान्वित करण्याकरिता रु. १७,००,८४०/- (अक्षरी रु. सतरा लक्ष आठशे चाळीस 


फक्‍त) इतक्या रकमेच्या प्रस्तावास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. LAN based Bio-Metric Attendance System कार्यान्वित करण्याकरिता आवश्‍यक सामुग्री 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक २४.०८.२०१७ व ०८.१२.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 


GeM पोर्टलवरुन शासनाच्या विहित पध्दतीने करण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बायोमे-२०१९/प्र.क्र.२५/का.०७ 


३.  याप्रित्यर्थ होणारा खर्च "मागणी क्र. जे-२, 2042 सचिवालय सर्वसाधारण सेवा, (००) विधी व न्याय 


विभाग, (००) (०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या अंमळबजावणीसाठी तरतूद (२०५२ ५११६) या लेखाशिर्षाखाली १७ 


संगणक खर्च" या उदिष्टांतर्गत भागविण्यात यावा. 


छ. LAN based Bio-Metric Attendance System कार्यान्वित करण्याकरिता रु. १७,००,८४०/- इतका 


निधी महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई,जे ०००२ यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


५. वित्तविभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र २०१२/प्र.क्र.3०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, 


२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ भाग-१ उप विभाग-२ मधील अ. क्र. २७ (अ) नियम क्र. ७६ 


मधील २ व ३ या अटींच्या अनुषंगाने प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


६. सदर निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विहित नमुन्यात त्वरीत शासनास सादर करावे. 


७. सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आले आहे. त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावे. 


bee सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९०३१६१३२७३०१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Nitin Virsen 


Jiwane 


(नितीन वि. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव 
प्रति, 


१. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 


२. केंद्रीय प्रकल्प समन्वयक, ई-कोर्ट प्रकल्प, उच्च न्यायालय, अपील शाखा, मुंबई, 


३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता, लेखा परीक्षा ),-१/ २, मुंबई/नागपूर, 


४. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 


५. माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 


६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बायोमे-२०१९/प्र.क्र.२५/का.०७ 


७. संचालनालय, लेखा व कोषागारे, ठाकरसी हाऊस ३, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, २ रा मजला, शुरजी 
वल्लभदास मार्ग, IHS इस्टे, मुंबई. 


८. संचालक, उद्योग सह संचालक (भांख) / उद्योग संचालनालय, मुंबई. 


९. सह सचिव २०,२३ व २४, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१०.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


